महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक 
धोरण-२०१३ मधील तरतुदीनुसार मुख्य सचिव 
यांच्या अध्यक्षतेखाली ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी 
समिती (स्टेट एक्झीक्युटीव्ह कौन्सील) पुनर्गठन 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ज्येष्ठना-२०१४/प्र.क्र.२१५/सामासू 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ३१ जुले, २०२४ 


वाचा :- (१ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे दिनांक १४.६.२००४ रोजी जाहिर 
केलेले राज्याचे ज्येष्ठ नागरिक धोरण - २००४ 
(२) आई-वडिल व ज्येष्ठ नागरिक यांच्या चरितार्थ व कल्याणासाठी नियम, २०१०, 
दिनांक २३/०६/२०१० ची अधिसूचना. 
(३) दिनांक ३०.९.२०१३ रोजी मा.मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्य केलेले राज्याचे 
सर्वसमावेडाक धोरण-२०१३. 
(४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक ज्येष्ठना-२०१४/ 
प्र.क्र.२७५/ सामासू, दि.२६ मे,२०१६. 
(५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग,शासन निर्णय क्रमांक ज्येष्ठना-२०१४/ 
प्र.क्र.२७५/ सामासू, दि.२६ मे,२०२१. 
(६) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, कार्यासन (समन्वय) पत्र 
क्र.संकिर्ण२०२२/ प्र.क्र.८२/ समन्वय,दि.२२ नोव्हेंबर,२०२२. 
(७ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : ज्येष्ठना- 
२०१९/प्र.क्र.२१५/सामासू, दि. ३१ जुले,२०२४. 


प्रस्तावना :- 

राज्यातील ज्येष्ठ नागरिकांच्या समस्या विचारात घेऊन त्यांना त्यांचे जीवन सुसहयपणे जगता यावे 
ही बाब विचारात घेऊन ज्येष्ठ नागरिकांना विविध सवलती देण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक 
ज्येष्ठ नागरिक धोरण-२०१३ यास मा.मंत्रिमंडळाने दि. ३०/०९/२०१३ रोजी मान्यता दिली आहे. त्यातील 
तरतूदीनुसार मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली संदर्भ क्र.४ अन्वये दि.२६ मे,२०१६च्या शासन निर्णयान्वये 
ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी समिती (स्टेट एक्झीक्युटीव्ह कौन्सील) गठित करण्यात आली आहे.सदर 
समितीमधील श्री.एन.व्ही कोंडोळीकर, अशासकीय सदस्य यांची नियुक्‍ती संदर्भ क्र.५ अन्वये रद्द करण्यात आली 
आहे. तसेच संदर्भ क्र.9 येथील समन्वय कार्यासनाच्या शासन पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर 
समितीमधील अशासकीय सदस्यांची नियुक्‍ती रद्द करुन नवीन अशासकीय सदस्यांचा समावेश करुन सदर 
समितीचे पुर्नगठीत करणे आवश्‍यक असल्याने दि. २६ मे,२०१६ अन्वये गठीत केलेल्या समितीची पुर्नरचना 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठना-२०१४/प्र.क्र.२१५/सामासू 


शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्याचे सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण-२०१३ ची परिणामकारक व योग्य 
अंमलबजावणी करण्यासाठी राज्याच्या सर्वसमावेशक ज्येष्ठ नागरिक धोरण,२०१३ च्या तरतुदीनुसार राज्याचे 


मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली 


ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी समिती (स्टेट एक्झीक्युटीव्ह कौन्सील) 


पुढीलप्रमाणे पुनर्गठीत करण्यास शासन मान्यता देत आहे. सदर समितीची पुनर्रचना खालीलप्रमाणे राहील :- 


ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी समिती (स्टेट एक्झीक्युटीव्ह कौन्सील) :- 


नाव व पदनाम 


पद 


विश 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 


अध्यक्ष 


अप्पर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय विभाग, गृह विभाग/परिवहन 
विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वैद्यकीय शिक्षण विभाग, शालेय शिक्षण विभाग, 
नगर विकास विभाग, ग्राम विकास विभाग, महसूल व वन विभाग, गृहनिर्माण विभाग, 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, माहिती व जनसंपर्क विभाग, विधी व न्याय विभाग, उद्योग, 
उर्जा व कामगार विभाग, सामान्य प्रशासन विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वित्त 
विभाग, सांस्कृतिक कार्य विभाग. 


सदस्य 


सचिव/प्रधान सचिव/अपर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय विभाग,मंत्रालय 


सदस्य सचिव 


आयुक्‍त, समाजकल्याण आयुक्तालय, पुणे 


सदस्य 


प्रादेशिक महसूल विभागाचे प्रतिनिधी (एकूण ६) 

१.श्री.अण्णासाहेब शाहाजीराव टेकाळे,उपाध्यक्ष,फेस्काम,नेरुळ, नवी मुंबई (कोकण 
विभाग) 

२. श्री. बारकू नवल पाटील,नाशिक विभाग,नाशिक(नाशिक विभाग) 

3. श्री. अरविंद काशिनाथ कुलकर्णी,कोल्हापूर (पुणे विभाग) 

४. श्री.भास्कर रामराव पाटील,लातूर (औरंगाबाद विभाग) 

५. श्री.नारायण नामदेव इंगळे,अकोला (अमरावती विभाग) 

६. श्री.अविनाश तेलंग,नागपूर ( नागपूर विभाग) 


सदस्य 


ज्येष्ठ नागरिकांच्या संस्थांचे प्रतिनिधी - शिवाजी सुखदेव काळे, ता.मेहकर, जि.बुलडाणा 


सदस्य 


स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी - 
१) श्री.रमेश लक्ष्मण सावंत,मुंबई 
अँड. सिद्दीकी सुफयान अजिज,छत्रपती संभाजीनगर 
श्रीमती.मीना विनोद शहा,पुणे 
श्री.महेंद्र कविश्वर,अकोला 
श्री.बाबुराव गांजेवार,नांदेड 
श्री.बाळासाहेब मोहिते,पुणे 
श्री.बन्सी जोशी,नाशिक 
श्री.रमेश देवरे,मुंबई 
श्रीमती भुषणा पाठारे,मुंबई 
१० श्री.सतिश रामा नाईक,मुंबई 
११  श्री.विनोद शेणॉय,मुंबई 

१२) श्रीमती निलम मुखर्जी,मुंबई 


सदस्य 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठना-२०१४/प्र.क्र.२१५/सामासू 


२. ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याण योजनांचा साकल्याने विचार करुन ज्येष्ठ नागरिकांचे धोरण आखणे 
व त्याची परिणामकारक व योग्य अंमलबजावणी करणे याकरिता ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी समिती (स्टेट 
एक्झीक्युटीव्ह कौन्सील) गठीत करण्यात येत आहे. 
३. ज्येष्ठ नागरिक कार्यकारी समितीची बैठक ज्येष्ठ नागरिकांचे वयाधिक्य विचारात घेऊन 
आवड्यकतेनुसार किमान ६ महिन्यातून एकदा घेण्यात यावी. सदर बैठकीकरिता sat समितीतील 
अशासकीय सदस्यांना नियमानुसार बैठकभत्ता तसेच मुंबई /नवी मुंबईसह बाहेरुन येणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना 
बैठकीसाठी केलेल्या प्रवास खर्चाची देयके सादर केल्यानुसार एस.टी.बस / थ्री टायर ए.सी. चे प्रवासभाडे 
रोखशाखेमार्फत अदा करण्यात येईल. 
४. सदर समितीवरील अशासकीय सदस्य यांची नियुक्‍ती पुढील आदेशा होईपर्यंत किंवा शासनाकडून 
सदर नियुक्ती रद्द होईपर्यंत यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंत अबाधित राहील. 
षु. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक एन-३, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण (राज्यस्तरीय) (०९)(०१) 
ज्येष्ठ नागरिकाच्या योजनांची जाहिरात व प्रसिध्दी (२२२५७ 398) या लेखाशिर्ष भागविण्यात यावा. 
६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संगणक स्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२४०७३११५१२५७८८२२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


igned by RAJESH SADASHIV MANJREKAR 


igitally 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, SOCIAL 
JUSTICE AND SPECIAL ASSISTANCE DEPARTMENT, 
4.20=165bc3b66844eff888fd282269f89 1 3cd36baadbc01 bcf006 
056fb7f6a93c4d, postalCode=400032, ‘Mahi 


jaharashti 
M A N J R E KA R rialNumber=7E57ADD6A85FOCF35923F0FO1 5D8E4D4D3A72EC4 
3AD6008F036A3AB06AA 1 BB85, RAJESH SADASHIV MANJREKAR 


Date: 2024.07.31 15:28:09 +05'30' 


(राजेश मांजरेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२. मा.मंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे सहाय्यक सचिव 
३. मा.राज्यमंत्री (सामाजिक न्याय) यांचे स्वीय सहाय्यक 
४. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 
५. अप्पर मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 
६. प्रधान सचिव /सचिव (सर्व मंत्रालयीन विभाग), मुंबई. 
७. सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
९. आयुकत, समाजकल्याण, पुणे. 
१०.सर्व विभागीय आयुक्त, मुंबई. 
११.सर्व पोलीस आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२.सर्व जिल्हाधिकारी, 
१३.सर्व पोलीस अधिक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४. सर्व प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाजकल्याण विभाग, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः ज्येष्ठना-२०१४/प्र.क्र.२१५/सामासू 


१५. सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषह 

१६. सर्व जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी, 

१७. श्री.अण्णासाहेब शहाजीराव टेकाळे,उपाध्यक्ष,फेस्काम,नेरुळ, नवी मुंबई (कोकण विभाग) 
१८.श्री. बारकू नवल पाटील,नाशिक विभाग,नाशिक(नाशिक विभाग) 
१९. श्री. अरविंद काशिनाथ कुलकर्णी,कोल्हापूर (पुणे विभाग) 
२०. श्री.भास्कर रामराव पाटील,लातूर (औरंगाबाद विभाग) 
२१. श्री.नारायण नामदेव इंगळे,अकोला (अमरावती विभाग) 

२२. श्री.अविनाश तेलंग,नागपूर ( नागपूर विभाग) 

२३. शिवाजी सुखदेव काळे, ता.मेहकर, जि.बुलडाणा 

२४. श्री.रमेश लक्ष्मण सावंत,मुंबई 

२५. अँड. सिद्दीकी सुफयान अजिज,छत्रपती संभाजीनगर 

२६. श्रीमती.मीना विनोद शाहा,पुणे 

२७. श्री.महेंद्र कविश्वर,अकोला 

२८.श्री.बाबुराव गांजेवार,नांदेड 

२९. श्री.बाळासाहेब मोहिते,पुणे 

३०. श्री.बन्सी जोशी,नाशिक 

३१. श्री.रमेश देवरे,मुंबई 

३२. श्रीमती भुषणा पाठारे,मुंबई 

33. श्री.सतिठा रामा नाईक,मुंबई 

३४. श्री.विनोद शोणॉय,मुंबई 

३५. श्रीमती निलम मुखर्जी,मुंबई 

३६. निवड नस्ती, कार्यासन सामासू 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


